सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४(भाग-१)/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३०.०९.२०२१ 


शासन आदेश 
सन 2098-2020 च्या निवडसूचीतील श्री. सतिशचंद्र रामनाथजी भराडिया सहायक अभियंता श्रेणी- 
२ (स्थापत्य) यांना खुल्या प्रवर्गात सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर या आदेशान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती देण्यात असून श्री. भराडिया यांची पदोन्नती उपरांत पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. सहा. अभि.श्रेणी-२ (स्थापत्य) सध्या कार्यरत ठिकाण 'पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 
यांचे नांव 
a श्री. सतिडचंद्र रामनाथजी | सा.बा.विभाग, लातूर | उप कार्यकारी Rad पदी 
भराडिया अभियंता, सा.बां.विभाग 
क्र.२, लातूर 


२. उपरोक्त अभियंता यांचे सदरचे पदोन्नतीचे आदेश हे मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका (स्टॅम्प) 
क्र.६८१९/२०२१ मध्ये दि.१४/९/२०२१ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने व श्री. भोलासो 
विठ्ठल चौगुले व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) 
क्र.१३०५८/२०१८ मध्ये व इतर संलग्न याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतरिम तसेच अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नतीचे आदेश हे मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत असल्याने 
तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी विचारक्षेत्रातील इतर अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा, सेवा ज्येष्ठतेचा वा 
मानीव दिनांकाचा कोणताही हकक असणार नाही. 


४. श्री. भराडिया यांची पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४(भाग-१)/सेवा-२ 


ष्‌. उपरोक्त अभियंत्याविरुध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियुम ८ व 
qo खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित/ न्यायालयीन प्रकरण/ एफआयआर दाखल नसल्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तथापि, सदर अभियंत्याच्या विरुध्द या आदेशाच्या 
दिनांकास विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण/ एफआयआर/ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतील हे 
पदोन्नती Sear आपोआप रद्द होतील. 


य श्री. भराडिया यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/ 
प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४/७/२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप येवून पदोन्नतीनंतर 


त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१४५२१८३२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


gitally signed by Patil Swati Sachi 
1, / Maharashtra, ou=Public Works 


400032, st=MAHARASHTRA, 


Patil Swati 
वह 3: 
1a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 
ac h | n SdaSf33dba9c8f6662cb8f9e18, 013 
Date: 2021.09.30 14:53:50 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


id 
cd7e1e1ea2a6f91922d10F103cebd44790 
tb, 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, उस्मानाबाद 


. श्री. सतीशचंद्र रामनाथजी भराडिया, सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना मुख्य 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे मार्फत 

मा. मंत्री, (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळन) / मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम) / 
मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळन )/मा.राज्यमंत्री, (सा.बां) (सार्वजनिक 
उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव (सा.बां) / सचिव (रस्ते /बांधकामे ) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. कार्यासन आस्थापना- 9/3, सेवा-३/६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


